महाराष्ट्र शासन 


गोपनीय/तात्काळ 


प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


[ लक्षवेध :- श्री. एस. एस. बर्वे, पोलीस उपमहानिरीक्षक (आस्थापना)] 


क्रमांक - आयपीएस १७०७ / प्र.क्र. Wo / पोल १, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ जून, २००७. 


विषय : पोलीस उपायुक्‍त / पोलीस अधीक्षक / अपर पोलीस अधीक्षक 
दर्जाच्या अधिका-यांच्या बदल्या. 


संदर्भ : आपले पत्र क्रमांक डीजीपी/सीबी/२००७/२२९, 
दिनांक ३०.०५.२००७. 


उपरोक्‍त विषयाबाबतच्या संदर्भाधीन प्रस्तावास अनुसरुन आपणास कळविण्यात येते की. 
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय निकड विचारात घेता खालील नमृद 
पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना / नियुक्‍तीस शासनाने मान्यता दिली आहे :- 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद । नवीन नियुक्तीचे पद . 
क्र 
(| श्री. के. एम. प्रसन्ना, पोलीस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग  । पोलीस उपायुक्‍त, मुंबई. 
भापोसे-२००० | 
२ | श्री. एस. बी. रामानंद, पोलीस अधीक्षक, पोलीस sory, मुंबई. | 
भापोसे-१९९४ अहमदनगर 
३ | श्री. आर. ई. पवार, पोलीस उपायुक्‍त, पोलीस उपायुक्त, मुंबई. 
भापोसे-१९९४ पश्‍चिम रेल्वे, मुंबई 
४ | श्री. ए. एस. देशभ्रतार, पोलीस उपायुक्‍त, पोलीस उपायुक्त, मुंबई. 
भापोसे-१९९७ आर्थिक गुन्हे शाखा, 
ठाणेशहर 1. 
५ । श्रीमती सुप्रिया यादव, रापोसे | पोलीस उपायुक्‍त (ए-सुरक्षा), | पोलीस उपायुक्‍त, मुंबई. 
राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 


D:inew एल २९4५७८&२0७1॥५(७॥.शाटा0- Transfer 97 7 


च अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद नवीन नियुक्‍तीचे पद 
क्र 
६ श्री. एस. एस. सोळुके, पोलीस अधीक्षक, पोलीस उपायुक्‍त, मुंबई. 
भापोसे-१९९८ सोलापूर (ग्रामीण) 
७ | श्री. एस. एस. खंदारे, पोलीस अधीक्षक, हिंगोली । पोलीस उपायुक्त, पुणे. 
भापोसे-१९९५ 
८ | श्री. जे. डी. सुपेकर, रापोसे अपर पोलीस अधीक्षक, पोलीस उपआयुक्त, पुणे 
स्त्नागिरी 
९ | श्री. आर. पी. सेनगांवकर, पोलीस उपआयुक्त, पोलीस उपआयुक्त, पुणे 
रापोसे परिमंडळ-२, भिवंडी, 
ठाणे शहर 
go | श्री. बी. एस. शिदे, समादेशक, रा.रा.पो.ब.गट-१, | पोलीस उपायुक्‍त, ठाणे 
भापोसे-१९९५ पुणे 
i १ | श्री. संजय tage, रापोसे पोलीस अधीक्षक, पोलीस उपायुक्‍त, ठाणे 
महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, 
नाशिक (बदली आदेशाधिन) 
(वैद्यकीय रजेवर) 
१२ श्री. एस. जी. दाभाडे, रापोसे । अपर पोलीस अधीक्षक, पोलीस उपायुक्‍त, ठाणे 
खामगाव, जि, बुलढाणा 
१३ | श्री. मधुकर पांडे, पोलीस उपायुक्‍त, पोलीस उपआयुक्त, नागपूर 
भापोसे-१९९६ परिमंडळ-१, ठाणे शहर शहर 
१४ | श्री. एस. एच. पाटील, रापोसे | पोलीस अधीक्षक / पोलीस उपआयुक्त, 
पोलीस उपआयुक्त, नवी मुंबई 
नागरी हक्‍क संरक्षण, ठाणे । 
१५ | श्री. एस, आर. दिघावकर, पोलीस अधीक्षक, पोलीस उपायुक्‍त, अमरावती । 
रापोसे उस्मानाबाद 
१६ | श्री. छेरिंग दोरजे, पोलीस अधीक्षक, गोंदिया । पोलीस उपआयुक्त, 
भापोसे-२००० | अमरावती 
१७ | श्री. एस. डी. त्र्यंबके, पोलीस उपायुक्‍त, पोलीस उपायुक्‍त, नाशिक 
| भापोसे-१९९८ परिमंडळ-४, उल्हासनगर, र 


ठाणे शहर 


2. 


पोलीस आयुक्‍तालयाअंतर्गत नेमणूका देताना संबंधित पोलीस आयुक्तांनी मा. उपमुख्यमंत्री 


(गृह) यांची परवानगी घ्यावी. 


D new pole TRANSFER POSTING LetterSP- Transfer 07 


३. उपरोक्त प्रस्तावात असलेले अधिकारी ज्या ठिकाणी कार्यरत आहेत अथवा त्यांच्या प्रस्तावात 
बदलीच्या ठिकाणी महानगर पालिका पोट निवडणूका तसेच जिल्हा परिषद/पंचायत समिती यांच्या 
पोट निवडणूका आहेत, त्या अनुषंगाने, राज्य निवडणूक आयोगाकडून आचार संहिता लागू करण्यात 
आली आहे अशा अधिकाऱ्यांची ते कार्यरत असलेल्या अथवा त्यांच्या प्रस्तावीत बदलीच्या ठिकाणी any 
असलेली आचार संहिता संपल्यावर त्यांची बदली किंवा पदस्थापना कार्यान्वित करण्यात यावी, जणे 
करुन निवडणूक आचार संहितेचा भंग होणार नाही व याप्रमाणे कार्यवाही करण्याची जबाबदारी 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची राहील. 

४. पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्या / पदस्थापना याबाबत शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे 
की, काही अधिकारी अशा शासन आदेशाचे पालन करीत नाहीत, यासंबंधी असे आदेश देण्यात येत 
आहेत की, या आदेशातील नमूद अधिकाऱ्यांनी त्यांना देय/अनुज्ञेय असलेल्या पदग्रहण अवधीतच 
नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे. याबाबत कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शासनाच्या आदेशाचा 
भंग केल्याबद्दल शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, ही बाब सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणण्यात 
यावी. 

५. प्रस्तुत प्रकरणी कृपया तात्काळ कार्यवाही करुन, अनुपालन अहवाल, संबंधितांनी कार्यभार 


स्वीकारल्याचा दिनांक नमूद करुन, शासनास सत्वर पाठविण्यात यावा 


\sten 


(सु. ज. ANT ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
प्रत माहितीसाठी सादर :- 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान ahaa 
२) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव 
३) मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 
४) मुख्य सचिव यांचे उपसचिव. 
५) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 
६) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 
७) प्रधान सचिव (अ. व सु.), यांचे स्वीय सहाय्यक. 
८) लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) कक्ष अधिकारी, (पोल-१अ), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) निवडनस्ती (पोल-१) 


Dstnew pol- KTRANSFE&POS TING LetterSP- Transfer 07 9 


